राज्य कृषि मूल्य आयोगावर अध्यक्षांची नियुक्‍ती 


करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अध्यक्षनियुक्‍ती/२०२३/प्र.क्र. ९/राकृमूआ-१०अ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा : १. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शोमाभास-११अ, 
दि. २३ एप्रिल २०१५. 
२. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृमूआस्था-२०१४/प्र.क्र.५९/शेमाभास-११अ, 
दि. १ जुले,२०१७. 
३. शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग क्र. राकृमूआ-२०२०/प्र.क्र.९/१०अे, दि. २ मार्च २०२०. 


प्रस्तावना :- 
राज्यातील होतमालळाला किफायतशीर भाव मिळावेत व ग्राहकांना वाजवी दरात Blass खरेदी करता यावा 


या दुहेरी उद्देशाने दि. २३/०४/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये “राज्य होतमाल भाव समितीचे” रुपांतर करण्यात येऊन 
“राज्य कृषि मूल्य आयोग” गठीत करण्यात आलेला आहे. सदर राज्य कृषि मुल्य आयोगाच्या अध्यक्ष पदावर 
उपरोक्त संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयातील विहीत केलेल्या निकषानुसार कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती तथा कृषि 
मूल्य/शेतमाल भाव यासंबंधी जाणकार व्यक्‍तीची नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

दि. २३ एप्रिल २०१५ रोजीच्या आदेशान्वये गठीत करण्यात आलेल्या राज्य कृषि मूल्य आयोगाच्या संरचनेतील 
मानद स्वरुपाचे अध्यक्ष पदावर कृषि क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्‍ती तथा कृषि मूल्य/शेतमाल भाव यासंबंधी जाणकार व्यक्‍ती 
म्हणून श्री. सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल, फिनिक्स फाऊंडेशन, मारवाडी व्यापारी संकुल, गांधी चौक, लातूर यांची 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. ही नियुक्‍ती मानद स्वरुपाची असून शासनाचे पुढील आदेझापर्यंत अंमलात राहील. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा सांकेतांक २०२३१०१८१५१८०३५५०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून 
काढण्यात येत आहे. 


igitally signed by UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने UU MESH NARAYAN ५५५५५५५५५५ तापन 


5.4.20=0a3a08c7339c487fe2836238383bf9 1 bbd037b93b4bdf6c8 


95d1969e585fffe, postalCod: 


0032, st=Maharashti 
C H A N D | W A D E INumber=CCBE80FCC6B6450384E8B12698D88D631F 3F3C2BE 
F6E1CA70CC9A4E3095401 1F, cn=UMESH NARAYAN CHANDIWADE 


(उमेश चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा.मंत्री (कृषि), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन निर्णय क्रमांकः अध्यक्षनियुक्‍ती/२०२३/प्र.क्र. ९/राकृमूआ-१०ओ 


४. मा.मंत्री (वित्त), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

५. मा.मंत्री (सहकार व पणन), यांचे खाजगी सचिव,मंत्रालय, मुंबई 

६. मा. मंत्री (अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण), यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

७. मा. मंत्री (सवी 

८. मा.राज्यमंत्री (सर्व 

९. मा. विरोधी पक्ष नेता विधान सभा/विधान परिषद 

१०. मा. विधान सभा/विधान परिषद सदस्य (सवी 

११. श्री. सय्यद पाशा उस्मानसाहब पटेल, फिनिक्स फाऊंडेशन, मारवाडी व्यापारी संकुल, गांधी चौक, लातूर. 

१२. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कुलगुरु, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर 

१४. कुलगुरु, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी 

१५. कुलगुरु, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला 

१६. कुलगुरु, डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी 

१७. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांचे अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव 

१८. अप्पर मुख्य सचिव (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१९. अप्पर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२०. अप्पर मुख्य सचिव, सहकार, पणन व वस्राद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२१. सचिव, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२२. आयुक्त कृषि, महाराष्ट्र राज्य, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

२३. महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचाळनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

२४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पू), मुंबई. 

२५. कृषि संचालक (सर्व), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२६. सह सचिव (निविष्ठा व गुणनियंत्रण) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२७. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, जि.अहमदनगर. 

२८.विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

२९. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र, डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

३०. विभाग प्रमुख (कृषि अर्थशास्त्र), डॉ. बाळासाहेब सावंत कोकण कृषि विद्यापीठ, दापोली, जि. रत्नागिरी. 

३१. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई / नागपूर. 

३३. कृषि व पदुम विभागातील सहसचिव/ उपसचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी (सवी. 

३४. विभागीय कृषि सहसंचालक (सवी. 

३५. सहसंचालक, राज्य कृषि मुल्य आयोग कक्ष, सर एच.सी. fess बिल्डींग, २ रा मजला, हार्निमन सर्कल, 
फोर्ट, मुंबई 

३६. जिल्हाअधिक्षक कृषि अधिकारी (सवी 

३७. राजकीय पक्षांची कार्यालये (सर्व) 

३८. ग्रंथालय, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, विधान भवन, मुंबई. 

३९. निवड नस्ती, १०-ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


